महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा धोरण, 2092 
क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य 
योजनेखाली अर्थसहाय्य. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः क्रिडायो- २०१९ /प्र.क्र.१५९/क्रीयुसे-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २८ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा - 


me) 
~~ 


शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक राक्रीधो-२०१२/ प्र.क्र. २६०/ क्रीयुसे-१, 
दिनांक १ मार्च, २०१४. 


२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक राक्रीधो-२०१८/ प्र.क्र. १५७/ क्रीयुसे-१, 
दिनांक ८ मार्च, २०१९. 

३) शासन शुद्धिपत्रक, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक राक्रीधो- २०१९/प्र.क्र.९४ /क्रोयुसे-१, 
दिनांक २८ मे,२०१९. 

४) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक अर्थस-२०१९/प्र.क्र. ९२/ अर्थ-३, दिनांक ८ जुले, २०१९. 

५) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक राक्रीधो-२०१८/ प्र.क्र. ९४/ क्रीयुसे-१, 
दिनांक १८ जुले, २०१९. 

६) शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक क्रिडायो- २०१९ /प्र.क्र.१५९/क्रीयुसे-१, 
दिनांक ७ ऑगस्ट, २०१९. 

प्रस्तावना :- 


राज्य क्रीडा धोरण-२०१२ नुसार राज्यातील शौक्षणिक संस्था, खाजगी क्लब, क्रीडा मंडळे, 
प्राधिकरणे, स्थानिक स्वराज्य संस्था या मधून दर्जदार क्रीडा सुविधा निर्माण करणेकरीता तसेच 
खेळाडूंच्या कामगिरीत वाढ होऊन आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय खेळाडू निर्माण होण्याच्या अनुषंगाने, ग्रामीण 
तसेच आदिवासी भागातील खेळाडूंच्या व सामान्य नागरिकांच्या शारिरीक तंदुरुस्तीसाठी क्रीडा साहीत्य 
उपलब्ध व्हावे, याकरीता, दिनांक १ मार्च, २०१४ च्या शासन निर्णयामध्ये क्रीडा सुविधा निर्मितीकरीता व 
क्रिडा साहीत्यासाठी आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी अटी/ शर्ती विहीत करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये 
अंशत: सुधारणा करुन, संदर्भ क्रमांक ५ येथीळ शासन निर्णयान्वये क्रिडा सुविधा अनुदान वितरणासाठी 
पात्र संस्थांच्या यादीत नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना क्रिडा सुविधा/ साहित्य लागू करण्यात 
आलेली आहे. 


सदर शासन निर्णयामध्ये खालीलप्रमाणे परिच्छेद 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः क्रिडायो- २०१९ /प्र.क्र.१५९/क्रीयुसे-१ 


४. “सदर झासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०८०८१०५८३९१३२१ असा आहे. या आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे च्याऐवजी”. 

६. “सदरहू मूळ योजनेला वित्त विभाग तसेच नियोजन विभागाची मान्यता घेण्यात आली असून, 
त्यानुसार दिनांक १ मार्च, २०१४ अन्वये शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. योजनेच्या मूळ 
उद्दिष्टामध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही. योजनेवर होणारा खर्च सन २०१९-२० या वित्तीय 
वर्षासाठी करण्यात आलेल्या तरतूदीतून भागवावा. यासाठी वेगळयाने तरतूद उपलब्ध करुन देण्यात 
येणार नाही असे वाचावे.” 

७. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०९०५१५२९०५७७२१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra Shankarrao Paw. 


Rajend fa ee is id Sports Depi र सित Codi त. 
Shankarrao Pawar हा यी 
(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव : 


AD 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव. 
मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव. 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद यांचे सचिव. 
सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
सर्व विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानसभा. 
सर्व विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानपरिषद. 
मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) प्रबंधक, लोकआयुकक्‍्त व उपलोकआयुक्‍्त यांचे कार्यालय, मुंबई. 
) 
) 


mM LS 0०८ sv 


YS > २-८ <> Pl *-> <-> <-> ब 


“०? (२ 


१३) सर्व विभागीयआयुकक्‍त (महसूल) 
१४) सर्व जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा क्रीडा संकुल समिती (आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा 
यांच्यामार्फत) 
१५) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे. 
६) सर्व विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा (आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांच्यामार्फत) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः क्रिडायो- २०१९ /प्र.क्र.१५९/क्रीयुसे-१ 


१७) सर्व जिल्हा / तालुका क्रीडा अधिकारी (आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांच्यामार्फत) 
१८) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञे यता) महाराष्ट्र १/ २, मुंबई/ नागपूर. 

१९) महालेखापाल (लेखा व परिक्षा ) महाराष्ट्र १/ २, मुंबई/ नागपूर. 

२०) ग्रंथपाल, विधीमंडळ 

२१) विधीमंडळ ग्रंथालय, विधानभवन, मुंबई. 

२२) अवर सचिव, (क्रीयुसे - २, क्रीयुसे -३) 

२३) निवडनस्ती, क्रीयुसे-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


